एनमडीपीएस कायद्यातील कलम ५२व ५२(अ) ची 


काटेकोरपणे पूर्तता करणेबाबत. ________ 


महाराष्ट्र थासन 
गृह विभाग 
परिपत्रक क्रमांक :- पीएसए १२०८/प्र.क्र. २२१/विशा - ३अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक- २५ ऑगस्ट, २००८ 


परिपत्रक 


श्री. मनोज कुमार उर्फ अशोक छिद्दीलाल उईके व इतर यांनी मा. उच्च 
न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, नागपूर येथे दाखल केलेल्या क्रिमिनल afta क्रमांक - ४६१/२००७ 
मध्ये दिनांक ११ जुलै, २००८ रोजी झालेल्या सुनावणीच्यावेळी मा. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याचे 
अपिल मान्य करताना फिर्यादी पक्षाच्या वतीने तपासी अधिकाऱ्यानी जप्त केलेला संपूर्ण 
मुद्देमाल न्यायालयासमोर सादर न करता अनुमान काढण्याकरिता सँपल म्हणून ठेवलेला मुद्देमाल 
न्यायालयासमोर सादर केल्यामुळे एनडीपीएस अँक्टच्या कलम ५२ (अ) ची पूर्तता होत नसल्याने 
सदर प्रकरणी विशेष न्यायालयाने दिलेला आदेश रद्दबातल ठरवून आरोपीस Fad केले. 


प्रस्तुत सुनावणीच्या वेळेस मा. उच्च न्यायालयाने एनडीपीएस कायद्यातील कलम 
५२ व ५२ (अ) ची पूर्तता काटेकोरपणे होत नसल्याने भविष्यात त्रुटी राहू नयेत म्हणून 
खालीलप्रमाणे अभिप्राय नोंदविले आहेत. 


"This court notes with extreme regrets that it is seen that there are large 
number of cases where Section 52 is not followed, and in addition, the contraband 
material. subject-matter of offence. is not produced before the Special Judge. rendering 


the result of acquittal as arithmetic equation. 


Government should ensure that Proper directions are issued for regular use 
of the mechanism provided for under Section 52A of the NDPS Act in future with 
meticulousness, and ensure that the contraband material is produced before the court in 


ull cases where procedure under Section 52A was not availed of." 


न्यायालयाने दिलेले निदेश लक्षात घेता शासन आंता असे निदेश देत आहे की, 
एनडीपीएस कायद्यांतर्गत कारवाई करताना उक्त कायद्याच्या कलम ५२ व ५२ (अ) नुसार 
अपेक्षित असणारी कारवाई काटेकोरपणे आणि कलमात विहित केलेली दक्षता घेवून करण्यात 
यावी आणि या कारवाईत कोणत्याही त्रुटी राहिल्यास कारवाईत कसूर करणाऱ्या तसेच मुद्देमाल 
सादर करण्यास जबाबदार असलेल्या तपासी अधिकाऱ्यांवर संबंधीत पोलीस आयुक्त/ पोलीस 
अधिक्षकानी तत्काळ कडक कारवाई करावी. तसेच अशा अधिकाऱ्यांची माहिती सरकारी 
अभियोक्त्यांनी संबंधित वरीष्ठ अधिकाऱ्यांना द्यावी. 

सदर परिपत्रक शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन देण्यात आले असून 
त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक - २००८०८२५१२४६१३००१ असा आहे 


गृह विभाग. 


१. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

२. प्रधान सचिव (विशेष)गृह विभाग,मंत्रालय, मुंबई 

३. प्रधान संचिव ( अ. व सु.) गृह विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
४. प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. संचालक, सरकारी अभियोग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६. महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
७. सर्व पोलीस आयुक्त, 

८. सर्व पोलीस अधिक्षेक 

९. अवर सचिव, पोल-१ (अ), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. अवर सचिव, पोल- ५ (ब), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. निवडनस्ती, विशा- ३ अ, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


